महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक :- ठेवियो १०.२२/प्र.क्र.१११/अर्थ-१ जलसंपदा विभाग, 
Email - vidya.deshpande@nic.in मादाम कामा मार्ग, 
Ph. No. ०२२-२२०२९२८२ हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४ ऑगष्ट, २०२२ 


ज्ञापन :- 
विषय :- दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेली 
रक्‍कम अदा करणेबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक क्र. ठेवियो १०.०८/(२४९/२००८)/अर्थ-१, दि. २६.०५.२००८. 


प्रति, 
१) अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर. 
२) अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ. 
३) अधीक्षक अभियंता, धरण सुरक्षितता संघटना, नाशिक. 
४) अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, नाशिक. 
५) मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक. 
६) अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर. 
७) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, बीड. 
८) अधीक्षक अभियंता, खारभुमी विकास मंडळ, ठाणे. 
९) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर. 
१०) अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे. 
११) अधीक्षक अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, अकोला. 
१२) अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती. 
१३) अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे. 
१४) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर. 
१५) अधीक्षक अभियंता, भंडारा सिंचन मंडळ, भंडारा. 
१६) अधीक्षक अभियंता, आधार सामग्री संकलन नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक. 
१७ अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे. 


उपरोक्त नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ठेव संलग्न विमा योजनेसंदर्भात विभागाने अवलंबिलेली 
सुधारित कार्यपध्दत संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. या सुधारित कार्यपध्दतीच्या अनुषंगाने 
प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात आली आहे. 
२. सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्रमांक आय-२ प्रधानशीर्ष २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न विमा योजना शासकीय भविष्य निर्वाह निधी 
(०१)(०१) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (अनिवार्य) (२२३५-०६०५) या लेखाशीर्षाखालील मंजुर अनुदानाच्या 
तरतूदीतून सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ-४ येथील मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना स्तंभ - ८ प्रमाणे एकूण 
रू. १८,००,०००/- (रक्‍कम रू.अठरा लक्ष फक्त) इतका निधी या ज्ञापनाव्दारे वितरीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः ठेवियो १०.२२/प्र.क्र.१११/अर्थ-१ 


३. या ज्ञापनान्वये उपलब्ध करण्यात आलेला निधी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये दि. ३०.०९.२०२२ पुर्वी खर्च करण्यात 
यावा. विहीत मुदतीमध्ये निधी खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. तसेच निधी विहीत 
मुदतीमध्ये खर्च न झाल्यास सदर निधी समर्पित करून त्याबाबतचा योग्य तो खुलासा सादर करण्याची जबाबदारी 
नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 
४. या निधी उपलब्धता प्रमाणपत्रानुसार संबंधित कर्मचाऱयांच्या वारसांना वरील रक्‍कम अदा करण्याकरिता 
मंजुरीचे आदेश त्वरीत काढावेत. सदर आदेझ्ञाची प्रत शासनास व महालेखापालांच्या कार्यालयास पाठवावी. नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी वितरीत केलेला निधी तात्काळ आहरित करण्याची कार्यवाही करावी. 
५. देयक मंजुरीनंतर देयकाची रक्‍कम, तसेच संबंधितांना रक्‍कम अदा केल्याचा दिनांक इत्यादीचा तप्ञील 
शासनास त्वरीत कळवावा. आपणांस अशीही विनंती करण्यात येते की, खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखालील खर्च 
- Ford निष्पत्ती दर्शविणारे प्रमाणपत्र (रेकस्निलिएडान स्टेटमेंट) महालेखापालाच्या कार्यालयातून घेऊन शासनास 
पाठवावे. 
६. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक - आय- २ खालील २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६० इतर 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४ - ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (अनिवार्य) (२२३५-०६०५) या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली संगणकीय वितरण प्रणालीव्दारे वितरीत केलेल्या तरतूदीतून भागवावा. 
सदर झासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून 
देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०८०४१५४७२०४८२७ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SATISH KARBHARI JONDHALE 
Date: 2022.08.04 15:52:31 +05'30' 


(सतिश जोंधळे ) 
आंतर वित्तीय सल्लागार व सहसचिव, महाराष्ट्र शासन. 


सहपत्र - विवरणपत्र 


प्रत- १ महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर 
२) सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) लेखा कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) अर्थ -१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


ठेवियो. 20.22 / प्र.क्र.१९९ / २०२२ / अर्थ-९ सोबतचे विवरणपत्र 


ह आ .विद्या तुकाराम 
अधीक्षक . शै! g 
कोल्हापूर पाटबंधारे 
मंडळ, कोल्हापूर 


अधीक्षक अभियंता, 
बीड पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, परळी 
वैजनाथ 


अधीक्षक अभियंता, 
धरण सुरक्षितता 
संघटना, नाशिक 


१)के.प्रकाश देऊ 
मोहिते 


अधीक्षक अभियंता, 
यांत्रिकी मंडळ, 
नाशिक 

मुख्य अभियंता, १) 
उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, 
नाशिक 


नागपूर पाटबंधारे 
मंडळ, नागपूर 


व प्रशासक, लाभक्षेत्र 
बिकास प्राधिकरण, 
बीड 

अधीक्षक अभियंता, 
खारभुमी विकास 
मंडळ, ठाणे 


व प्रशासक,लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, 


ZAR आत्माराम 


श्री योगेश 
सदाशिव कोळी 


वरिष्ठ लिपिक | PWMH - 
५७९८८ 

,मुलगा 

| 


कुदांडे ,मुलगा 


गजानन 
जोशी,पत्नी व 
श्री आशिष 
गजानन 
जोशी,मुलगा 


प्रकाश मोहिते 


श्रीमती मिना रमेश 
बोधवडे ,पत्नी 


NMR-30 


भांडारपाल BRBN- 
४७६२९ 


BRBN- 


अभियांत्रिकी । ४३१५२ 


सहाय्यक 


शं 
वरिष्ठ लिपिक | PWMH 9 हेमा 
५६१५० | भास्कर पेढवी,पत्नी 


अमीर शेख ,पत्नी 


सत्तारखाँ पठाण 


diac aaa, [क बाळु विठठल मजुर | लपाविना/ | श्रोमती कुंदाब ६०,००० 


१० | 1००४६ ।ठाणे पाटबंधारे गांगोडे नाशिक | बाळु गांगोडे,पत्नी 
मंडळ, ठाणे /२०८ 
धीक्षक आप | एम आय ६०,००० 
११ | 1००४७ | अकोला सिंचन Pai शिवदास शिंग 
,पत्नी 
शर मजुर काअ/ श्रामता 3 ६०,००० 
उर्ध्व वर्धा सिंचन उबपावि- अशोक a 
मंडळ, अमरावती ६१२ वानखडे,पत्नी 
मजुर उबपावि- | श्रीमती ताराब ६०,००० 
पाध्या चा 
भरतद्वारे,पत्नी 
| प उवपावि- MAA AMC ६०,००० 
anaes Wet 
मजुर उबपावि- | श्रीमती इंदु धनराज ६०,००० 
व [4 
| प उवपावि- ६०,००० 
alicia 
हिवरकर,पत्नी 
१३ | 1००५८ | अधोक्षक अभियंता, णि पीआय संगिता ६०,००० 
पुणे पाटबंधारे मंडळ, णि एस/६ शाम शि 
पुणे कोठावळे,पत्नी 
ग 
- बापू गुलाब णं सिंधू बापू ६०,००० 
णव 
मजुर उधव्यवि/ 9 ६०,००० 
अधीक्षक अभियंता १४६ ।|विश्‍वनाथ हिलगुडे शं 
व प्रशासक, लाभक्षेत्र , पत्नी 
१४ | 1००६० विकरा 
विकास ; मजुर BDDII/ श्रीमती ६०,००० 
सोलापूर ६६७ । साहेबराव वाघमारे शां 
,पत्नी 
१५ | 1००६१ | अधिक्षक अभियंता, मजुर BII/DN- श्रोमतो ६०,००० 
भंडारा सिंचन मंडळ, |आत्माराम शहारे रूपलताबाई गोतम णि 
भंडारा शहारे ,पत्नी 
२) कै.चैतराम मुकादम BII/DN- श्रोमती म ६०,००० 
नारायण Bes ४८४ चैतराम We, 
पत्नी 


२)के. सदाशिव मजुर BII/DN- 
पारधी १४७ 
४)कै. बाबुराव मजुर BII/DN- 
प्रधान ४८१ 


अधीक्षक अभियंता, |१)कै.अमोल उदेराज BRBN- 

आधार सामग्री कोठे अभियंता ४८९८४ ।अमोल कोठे ,पत्नी 
संकलन नियोजन व 

जलविज्ञान 

मंडळ,नाशिक-०४ 


अधीक्षक १) के. शांताराम वाहन चालक | PWMH - श्रीमती सुमन 
अभियंता,पाटबंधारे ।भाऊसाहेब इसवे ६७०४९ ।शांताराम इसवे, 

क वि संशोधन ब विकास पत्नी 
संचालनालय,पुणे 


अनुक्रमांक ६(२) येथील वै प माणिकराव Be ,अनुक्रमांक १७ येथोल के. श्री.शांताराम भाऊसाहेब इसवे यांना शासन ज्ञापन क्र ठेवियो 
१०.२१/(९६/२०२२)/अर्थ-१ दि. २७.०१.२०२२ अन्वये निधी वितरीत करण्यात आला होता परंतु सदरचा निधी खर्च न झाल्याने पुन:श्च या शासन 


ज्ञापनान्वये निधीचे वितरण करण्यात येत आहे. 
अनुक्रमांक १२ (२,३,४ वब ५) येथील कै.लखन बाबुलाल भरतद्वारे,कै.राजेंद्र जानकीप्रसाद बानखडे,कै.धनराज झु.गावंडे ब कै.धनराज AIST हिवरकर 
यांना शासन ज्ञापन क्र ठेवियो १०.१९/(१७७/२०१९)/अर्थ-१ दि. ०३.०३.२०२० अन्वये निधी वितरीत करण्यात आला होता परंतु सदरचा निधी खर्च न 


झाल्याने पुन:श्च या शासन ज्ञापनान्वये निधीचे वितरण करण्यात येत आहे. 


Digitally signed by SATISH KARBHARI JONDHALE 
Date: 2022.08.04 15:53:08 +05'30' 


(सतिश जोंधळे ) 
आंतर वित्तीय सल्लागार व सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


